सन २०२२-२३ या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य 
खर्चाच्या योजनांतर्गत निधी 
वितरण. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा - 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. 09 / कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, 
दि.२५.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२, दि.३१.०५.२०२२ व दि.२०.०७.२०२२. 
प्रस्तावना : - 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन १ येथील दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सन २०२२-२३ या वर्षातील अनिवार्य खर्चांतर्गत योजनांकरीता प्रथम 
नऊमाहीकरीता आवश्‍यक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या go टक्केच्या मर्यादेतील निधी अर्थसंकल्पीय 
अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात 
येणार आहे. यास अनुसरून वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ७% 
मर्यादेतील तरतूदी दरमहा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 


या अनुषंगाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणाळीवर 
वितरणासाठी उपलब्ध झाल्यानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चांतर्गत आस्थापना 
विषयक बाब क्र. ०२-मजुरी, ६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, १०-कंत्राटी सेवा, १३-कार्यालयीन खर्च 
व १४-भाडेपट्टी व कर याकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या २८ % निधी संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयांन्वये संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता वित्त विभागाने सदरील बाबींसाठी अतिरीक्त ७% निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 
प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. सदर वाढीव निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२ व टी-४ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या 
रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे ७ % इतका निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


पुस्तिकेमधील व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विहीत तरतुदी व अटी 
शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ् सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०८०३१७२०३३७२२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 

K | R A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a9 1296205b9a874 
63f83 1a2beea0beScb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF1 86BB11E7 
2524420, 
serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A5EB 
OAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, cn=KIRAN 
KISANRAO PAWAR 
Date: 2022.08.08 14:11:19 +05'30' 

(किरण कि.पवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 

३. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 
साठीची अन्वये अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
al २ ३ शिळ. ३ षु गी 
मागणी क्रमांक-टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 

१ | ०० (०१ आदिवासी ०६-दूरध्वनी, वीज बिल १००० ७०.०० आयुक्त, 
विकास आयुक्तालय आणि पाणी देयक आदिवासी 
(अनिवार्य खर्च) १३-कार्यालयीन खर्च २५०६ १७५.४२ | विकास, नाशिक 
(२२२५१०२५) १४-भाडेपट्टी व कर २४४ १७.०८ 
एकूण २२२५ १०२५ ३७५० २६२.५ 

२ | (००) (0२ प्रादेशिक ०६-दूरध्वनी, वीज बिल १६९० ११८.३० आयुक्त, 
कार्यालये-जनजाती आणि पाणी देयक आदिवासी 
विकास आयुक्‍्त.(अनिवार्य | १३_कार्यालयीन खर्च ७८७५ ५१.२५ | विकास, नाशिक 
खर्ची (२२२५ १०३४) १४-भाडेपट्टी व कर १४७२ १०३.०४ 
एकूण २२२५ १०३४ ११०३७ ७७२.५९ 

३ | (00) (0३) प्रकल्प ०६-दूरध्वनी, वीज बिल ५०६० ३५४.२० आयुक्त, 
अधिकारी (अनिवार्य खर्ची | आणि पाणी देयक आदिवासी 
(२२२५१०४३) १३-कार्यालयीन खर्च २३८२३ १६६७.६१ | विकास, नाशिक 

१४- भाडेपट्टी व कर ४८१६ ३३७.१२ 
एकूण २२२५ १०४३ ३३६९९ २३५८.९३ 

8 | (००) (0४ एकात्मिकृत ०६-दूरध्वनी, वीज बिल १३० ९.१० आयुक्त, 
क्षेत्र विकास कार्यक्रम आणि पाणी देयक आदिवासी, 
(अनिवार्य खर्च) १३-कार्यालयीन खर्च १६० ११.२० संशोधन व 
(२२२५१०५२) प्रशिक्षण संस्था, 
एकूण २२२५ १०५२ २९० २०.३ पुणे 

५ | (०५) (09)- जनजाती ०६-दूरध्वनी, वीज बिल ३३० २३.१० आयुक्‍त, 
संशोधन व प्रशिक्षण आणि पाणी देयक आदिवासी, 
संस्था, पुणे (अनिवार्य १३-कार्यालयीन खर्च ५९२ 5१४४ | संशोधनव 
खची (२२२५ १३०१) प्रशिक्षण संस्था, 
एकूण २२२५ १३०१ ९२२ ६४.५४ पुणे 

एकूण २२२५ ४९६९८ |  ३४७८.८६ 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-२ ४९६९८ ३४७८.८६ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.०८ ऑगस्ट,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ.क्र. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२२-२३ सदर aL. नियंत्रक 
साठीची अन्वये अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
i १_| २ ३ fe षु & 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 
६ । (००) (09%) आदिवासी ०६-दूरध्वनी, वीज बिल २०० १४.०० उप सचिव, 
विकास विभाग (अनिवार्य । आणि पाणी देयक आदिवासी 
खर्च) (२२५१ ०२११) १०-कंत्राटी सेवा १८०० १२६.०० । विकास विभाग, 
१३-कार्यालयीन खर्च २३१० १६१.७० | मंत्रालय, मुंबई 
एकूण २२५१ ०२११ ४३१० ३०१.७० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-४ ४३१० ३०१.७० 
एकूण अनिवार्य खर्च ५४००८ ३७८०.५६ 
KIRAN प eet 
KISANRAO =. Ney 
PAWAR य्य 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


